महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-२०१८/प्र.क्र.१७३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर २०१८ 


आदेश 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार प्रशासकीय 
कारणास्तव श्री.बा.कि.रासकर, उप सचिव, नियोजन विभाग यांची बदली करण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना कृषि व पदुम विभागात करण्यात येत आहे. 
२. हे आदेशा तत्काळ अंमलात येतील. श्री.बा.कि.रासकर, उप सचिव यांना नियोजन विभागातून 
कृषि व पदुम विभागात रूजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.०९.१०.२०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्‍त 
करण्यात येत आहे. श्री.बा.कि.रासकर, उप सचिव यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता 
कृषि व पदुम विभागात रुजू व्हावे. सदरचे आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी 
स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१००९१५०१२२६९०७ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Imtiyaz 


d51ec0e87d0: 


77a529748c5e7c 1 ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e076 
ushtaque KaZi वा 
Date: 2018.10.09 15:06:21 +05'30" 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग / कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग / कृषि व पदुम विभाग, Hares, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


9८ 


Cc 
ae 


आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८) श्री.बा.कि.रासकर, उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग 

९) निवड नस्ती कार्या.१४ 


0. —& 


पक ashtr: 
Obb07e3c65: 4501 d0cSeaSc63b3146314 


